प्रशासकीय मान्यता 

राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान 
(एनएमअइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 
उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत "ग्राम बीजोत्पादन कार्यक्रम" सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३१८/प्र.क्र. १३५/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०१८. 


वाचा :- १) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 

राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्राज्ञान अभियान (एनएमओडइटी) अंतर्गत बियाणे व 
लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे क्रमांक No.12-01/2015, $.]).-1, दिनांक ०९.११.२०१५ रोजीचे पत्र. 

3) केंद्र शासनाचे निधी वाटपाबाबतचे पत्र H.90-2/209¢-SD VI, दि.०४ जून,२०१८. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना-३३१७/प्र.क्र.१५७/१ओ, दिनांक 
२६.०९.२०१७. 

५) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक गुनि१/२/एसएमएसपी 
/मा.सु./१८९/२०१८, दिनांक ३० मे, २०१८. 

६) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, अकोला यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
क्रमांक MSSC/PRODN/SVS/209¢/24, दिनांक १४ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय योजना आयोगाने नियुक्‍त केलेल्या बी.के.चतुर्वेदी समितीच्या शिफारशी केंद्र 
शासनाने स्विकारल्या आहेत. त्यास अनुसरून सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना ६६ केंद्र 
पुरस्कृत योजनांमध्ये करण्यात आलेली आहे. सन २०१४-१५ पासून सदर पुनर्रचित योजनांमधील 
काही योजना एकत्रित करून अभियानाच्या स्वरूपात राबविण्याचे केंद्र शासनाने निश्चित केलेले आहे. 
त्यामध्ये राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान National Mission on Agriculture Extension 
and Technology (एनएमओइटी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा समावेश आहे. या अभियानांतर्गत 
“बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियान”5॥॥७ Mission on Seeds and Planting Materials 
(एसएमएसपी) हे राबविण्यात येत आहे. 


बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा सुधारणे, बियाणे उत्पादन संस्थांना नवीन बियाणे उत्पादन 
तंत्रज्ञान इ. आत्मसात करण्यासाठी सहाय्य करणे, यासाठी दर्जेदार किंवा प्रमाणित बियाण्यांचे 
उत्पादकतेमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करून सध्या अस्तित्वात असळेळी योजना एका 
अभियानाच्या स्वरूपात संवर्धित व विस्तारीत करण्यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरामध्ये व ठराविक 
वेळेमध्ये दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता होण्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने, सदर उप 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१८/प्र.क्र. १३५/१ओ 


अभियान केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या उप-अभियानाच्या कक्षेत 
शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे पुरवठा करण्यासाठी केंद्रवर्ती बियाणे उत्पादन करण्यापासून बियाणे 
क्षेत्राच्या विकासासाठी हितावह पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य करणे, नैसर्गिक 
आपत्तीच्या वेळी बियाण्यांची गरज भागविण्यासाठी बियाणे बँकेत जमा करणे इ. अशी ही संपुर्ण बियाणे 
साखळी समाविष्ट आहे. या उप अभियानामध्ये बीज ग्राम कार्यक्रम, तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रांचे 
बळकटीकरण, प्रमाणित बियाणे उत्पादनास सहाय्य या बाबींचा समावेश आहे. 


संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ०४ जून, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने केंद्र 
पुरस्कृत "बीज ग्राम कार्यक्रमाकरीता" (केंद्र हिस्सा ६० टक्के ) सर्वसाधारण शेतकऱ्यांकरीता रूपये 
७०८.७२ लाख, अनुसुचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी रूपये ४०८.३९ लाख आणि अनुसूचित 
जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी रूपये २४५.८२ लाख, असे एकूण रूपये १३६२.९३ लाख महाराष्ट्र राज्य 
बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज) अकोला यांना थेट उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याप्रमाणात 
राज्य हिस्सा (४० टक्के ) रूपये ९०८.६२ लाख असून संवर्गनिहाय तपशील सर्वसाधारण संवर्गासाठी 
रूपये ४७२.४८ लाख, अनुसूचित जाती संवर्गासाठी रूपये २७२.२६ लाख आणि अनुसूचित जमाती 
संवर्गासाठी रूपये १६३.८८ GRA असा आहे. 


तसेच, दिनांक ०४ जून, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत बीज ग्राम 
कार्यक्रमांतर्गत "प्रमाणित बियाणे उत्पादन" कार्यक्रमासाठी (केंद्र हिस्सा go टक्के) सर्वसाधारण 
शेतकऱ्यांकरीता रूपये ७१.२७ लाख, अनुसुचित जातीच्या शहोतकऱयांसाठी रूपये ४१.६० लाख आणि 
अनुसूचित जमातीच्या शहोतकऱ्यांसाठी रूपये २४.२० लाख असे एकूण रूपये १३७.०७ लाख महाराष्ट्र 
राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज) अकोला यांना थेट उपलब्ध करून दिलेले आहेत. 
त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा (Yo टक्के) रूपये ९१.३७ लाख असून संवर्गनिहाय तपशील सर्वसाधारण 
संवर्गासाठी रूपये ४७.५१ लाख, अनुसूचित जाती संवर्गासाठी रूपये २७.७३ लाख आणि अनुसूचित 
जमाती संवर्गासाठी रूपये १६.१३ लाख असा आहे. 


राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "बीज ग्राम कार्यक्रम" सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा ६०: ४० 
प्रमाणे केंद्र हिस्सा रूपये १३६२.९३ लाख व राज्य हिस्सा रूपये ९०८.६२ लाख याप्रमाणे आणि बीज 
ग्राम कार्यक्रमांतर्गत "प्रमाणित बियाणे उत्पादन" कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०: ४० प्रमाणे केंद्र हिस्सा रूपये १३७.०७ लाख व राज्य हिस्सा रूपये ९१.३७ लाख याप्रमाणे राज्यात 
सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "बीज ग्राम कार्यक्रम" सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा ६०: ४० 
प्रमाणे केंद्र हिस्सा रूपये १३६२.९३ लाख व राज्य हिस्सा रूपये ९०८.६२ लाख याप्रमाणे आणि बीज 
ग्राम कार्यक्रमांतर्गत "प्रमाणित बियाणे उत्पादन" कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०: ४० प्रमाणे केंद्र हिस्सा रूपये १३७.०७ लाख व राज्य हिस्सा रूपये ९१.३७ लाख याप्रमाणे राज्यात 
सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१८/प्र.क्र. १३५/१ओ 


2. 


सदर योजना राबविताना खालील अटी व ardia पालन करण्यात यावे. 


१) 


र) 


4) 


&) 


सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या 
निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 

खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात 
यावेत. 

योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 

योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व 
व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी 
स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

कृषि विभागाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) धोरणान्वये वैयक्तिक लाभ देणे 
बंधानकारक राहील. 


सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. 


यावी. 


४. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्यात 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७ 399932080409 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


C Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun 

Vishnupant Joshi 

Date: 2018.07.31 11:35:00 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१८/प्र.क्र. १३५/१ओ 


५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, महाबीज भवन, 
कृषिनगर, अकोला 

. संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर . 

. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

११. उप सचिव (2-3) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सह सचिव (नि. व गु.नि.), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४.कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


“> (२ 6  -€ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


